केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंबलाभयोजना सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील माहे जुलै, 
२०२० ते मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२०/प्र.क्र.७०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -: २५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, 
दि.१२ जुले, २०११. 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१८/ 
प्र.क्र.६२/ विसयो, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि. १६ एप्रिळ, २०२०. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०२०/ 
प्र.क्र.७०/ विसयो, दिनांक २३ एप्रिल, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी रुपये ४५,००,००,०००/- (रुपये पंचेचाळीस कोटी फक्त) एवढी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी एप्रिल ते जून , २०२० या कालावधीच्या 
खर्चासाठी रुपये १५,७५,००,०००/- इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता वित्त विभागाने रुपये १८,००,००,०००/- (रुपये अठरा कोटी फक्‍त) निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी रुपये 
१८,००,००,०००/- (रुपये अठरा कोटी फक्त) माहे जुले, २०२० ते मार्च, २०२१ या 
कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत 
करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे 
ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात 
आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने 
प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२०/प्र.क्र.७०/विसयो 


३. सदर निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 
कल्याण (०८)(०५) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला अर्थसहाय्य 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) (२२३५ ३००५) ५०-इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या परिपत्रकातील अटी व शार्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत 
सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९४/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक २३/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0॥9५9॥॥8.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०३२५१९२१०२६३२२ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sunil Vitthal 
Ukirade 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

3. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, विसयो. 


on GG OM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, दिनांक : २५ मार्च, 2029 सोबतचे सहपत्र. 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना (रक्‍कम रुपयात) 
नियंत्रक अधिकारी क्रमांक या आदेशान्वये एकूण वितरीत रक्‍कम 
३ 1१ | 
N0028 २३१६७१२३८४ 
N0029 Fo ls 
N0036 2400000 
रायगड N0012 ४११३८४ 
रत्नागिरी ॥ए0023 २०००००० 
सिंधुदूर्ग 0018 ४९९०१९ 
पालघर N0037 १५८८२७८९ 
कोंकण विभाग ५२९६४५७६ 
नाशिक ए0006 १९७२४४३४ 
धुळे ए0026 ५८०३०५१ 
जळगाव 0010 ९८६०००० 
अहमदनगर N0030 Pols 
नंदुरबार N0027 ४५०५००० 
३९८९२४८५ 
N0040 4200000 
NO019 ३५०७८३ 
N0032 ५५०००० 
N0008 320000 
N0039 ४२००००० 
६६२०७८३ 
ए0014 ३२००००० 
No025 २७००००० 
No021 ४६३५५७० 
N0033 ८११००० 
॥ए0013 ४०००००० 
N0024 १६२५१८८७ 
3948 C840 
NO011 ५५००००० 
॥ए0041 ३०००००० 
N0007 ८४४०००० 
N0038 ८०००६० 
॥ए0022 २१३०००० 
अमरावती विभाग १९८७००६० 
औरगाबाद N0035 2000000 
ए0034 ६२०३६३९ 
॥ए0031 ४६१०००० 
N0016 ६०००००० 
उस्मानाबाद 0020 १५००००० 
॥0015 ३५४०००० 
॥ए0009 ४१००००० 
॥ए0017 ११००००० 
औरंगाबाद विभाग २९०५३६३९ 
एकूण 420000000 


